हरणबारी मध्यम प्रकल्प ता.सटाणा जि.नाशिक येथील 
हरणबारी उजवा तट कालवा सा.क्र.२४६४.००मी. ते 
२६१४.३० मी. दरम्यान १२०० मीमी व्यासाची RCC 
NP2) बंदिस्त पाईप लाईन टाकणेचे कामास fears 
दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : प्रमाप्र-२०२०(प्र.क्र.३१४/२०)/सिं.व्य. (कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा: शासन निर्णय क्रमांक प्रमाप्र-२०२१/प्र.क्र.३१४/२०/सिं.व्य. (कामे), दिनांक २७.९.२०२१ 


शुद्धीपत्रक:- 

हरणबारी मध्यम प्रकल्प ता.सटाणा जि.नाशिक येथील हरणबारी उजवा तट कालवा 
सा.क्र.२४६४.०० मी. ते २६१४.३० मी. दरम्यान १२०० मीमी व्यासाची RCC NP2) बंदिस्त पाईप लाईन 
टाकणेचे कामास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत वाचा येथिल दिनांक २७.९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णयाद्वारे, एकूण रू.३३,२६,९६५/- किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली असुन, यातील १२% GST, व ३% contingencies ह्या रकमांची आकडेमोड चुकीची 
दर्शविण्यात आल्यामूळे त्यात सुधारणा करून पुढीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे:- 


१. उपरोक्त वाचा मध्ये नमूद शासन निर्णयातील हरणबारी मध्यम प्रकल्प ता.सटाणा, 
जि. नाशिक येथिल हरणबारी उजवा तट कलवा सा.क्र.२४६४ मी. ते २६१४.३० मी दरम्यान 
१२०० मी.मी. व्यासाची (RCC NP-2) बंदिस्त पाईपलाईन टाकलेले विशेष दुरूस्ती कामाची 
एकूण किंमत रू.३३,२६,९६५/- या ऐवजी ३७,५४,७६०/- अशी वाचावी. 

२. उपरोक्त वाचा मध्ये नमूद शासन निर्णयासोबतचे सुधारीत सहपत्र सोबत जोडल्याप्रमाणे 
असेल. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२२३१७४७०६१२२७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Vaijnath ती eer 
Manmathappa Chille ४ 


ra, 
nt 
ite: 2021.12.23 17:47:41 +0530" 


ra, O = Gover 
OU = Water Resources 


(वैजनाथ चिल्ले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत:- 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय 

४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५. मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र-२०२०(प्र.क्र.३१४/२०)/सिं.व्य. (कामे) 


७. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

८. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

९. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मुंबई 
११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मुंबई 
१२. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग,मुंबई 
१३. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
१४. महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
१५. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१६. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, लातुर 

१७. आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 

१९. कार्यकारी अभियंता, मालेगाव पाटबंधारे विभाग,नाशिक 

२०. सिं.व्य.(कामे), कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र-२०२०(प्र.क्र.३१४/२०)/सिं.व्य. (कामे) 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :प्रमाप्र-२०२०/(प्र.क्र.३१४/२०२०)/सिं.व्य.(कामे), दिनांक 23 डिसेंबर, २०२१ 


चे सहपत्र 


Administration Approval to Special Repair works of Haranbari Minor Project, Tal. Satana, Dist. 
Nashik Providing RCC pipe of 1200mm dia at ch 2464 to ch2614 M 


ABSTRACT 

sr.no. | Description of Item cost (rs) 
1. पर्वेक्षण ( A-preliminary) 2000 
2: C-works (excluding royalty) 30,63,200 
3. royalty 1,78,248 
4. 1% विमा 30,832 
5. 12% GST 3,69,984 
(6. 3% Contingency 92,496 

Total Rs. 37,54,760 

Vaijnath DN: GN - Valjath Manmathappa Chile, O IN, 


S = Maharashtra, O = Government of 


M anm at h ap p a (> h i | | e Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2021.12.23 17:47:57 +05'30" 


(वैजनाथ fag) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


